सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापात्रा 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ वे , राजपत्र क्र.९ ] 


गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी / मार्च २८-६ , २०१९ : फाल्गुन ९ -१५, शके १९४० 


/ 


[ पृष्ठे -२२ 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


।। 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती , पृष्ठे 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार- अ , चार- ब व 

२०७ 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 

ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित २११ 
असलेले नियम व आदेश . 

२११ 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 

औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले. 


भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 
असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपंचायती , नगरपरिषदा , जिल्हा 
नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा 
अधिनियम , या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व 
अधिसूचना . 


२२८ 


शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


१ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai -400032 


Dated :-14th February, 2019 


NOTIFICATION 


Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

No. TPS - 3019/ lll / C.R.No.20/ 2019/ UD - 30 : 
Whereas , the Government of Maharashtra vide 
Urban Development Department Notification No. 
TPS - 2916/ CR- 267 / 2016/ UD - 30 , dated 02/01/2018 
(hereinafter referred to as " the said Notification " ) 
sanctioned the Regional Plan of Jalna District 
(hereinafter referred to as “ the said Regional Plan ” ) 
under the provisions of Section 15 ( 1 ) ofMaharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter 
referred to as " the said Act" ) ; 

And whereas , as per the said Regional Plan , the 
औ . भाग १ - ९ 

२०७ 


area specified in the “Schedule "appended hereto is 
included partly in Residential Zone and partly 
included in Agriculture / No Development Zone; 

And whereas , the City and Industrial 
Development Corporation of Maharashtra Limited 
(hereinafter referred to as “ CIDCO ” ) vide its 
Resolution No.12092 , dated 12/10/2018 has 
submitted the proposal to appoint the CIDCO as 
Special Planning Authority for the said area vide its 
letter No. MD - 10 , dated 03/01/2019 under Section 
40 of the Maharashtra Regional and Town Planning 
Act, 1966 for orderly development of these areas ; 

And whereas , as per provision under sub section 
(1B) of section 40 of the Maharashtra Regional & 
Town Planning Act, 1966 that the State Government 
may, by notification in the OfficialGazette , appoint 
any agency or authority created by or in accordance 
with Government order or instrument, or any 
company or corporation established by or under any 


२०८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी / मार्च २८-६, २०१९ : फाल्गुन ९-१५ , शके १९ ४० 


भाग १ 


पुरवणी 


Plan showing boundaries of the said notified area 


is kept open for inspection by the public during office 


hours in the office of the District Collector , Jalna , 


Chief Administrator, CIDCO Aurangabad and Town 


State or Central law , to be the Special Planning 
Authority for any notified area ; 

And whereas , for the said Notified Area , the 
Government is of opinion that the City and Industrial 
Development Corporation of Maharashtra Limited 
(CIDCO ) should be appointed as Special Planning 
Authority ; 

Now therefore , in exercise of powers conferred 
under sub - section ( 1B ) of section 40 of the said Act 
and all the powers enabling it in this behalf, the 
GovernmentofMaharashtra hereby notifies the area 
as mentioned in the accompanying schedule 
(hereinafter referred to as “ the notified area ” ) and 
appoints the City and Industrial Development 
Corporation ofMaharashtra Limited ( CIDCO ) as a 
Special Planning Authority for “ the said Notified 


Planner, Branch Office , Jalna . This Notification shall 
also be published on the Government web site at 
www.maharashtra.gov.in 


By order and in the name of the Governor of 
Maharashtra , 


M.M. PATIL , 
Under Secretary to Government. 


Area ” ; 


Schedule 
No. TPS - 3019/ 111 /CR . 20 / 2019 /UD - 30 

Date :-14th February 2019 
List of Gut Nos. included in the in the Notified Area for the proposed CIDCO Project Mouje Kharpudi, 
Ta . & Dist Jalna . 


77 


78 |79 


80 (part ) 


81 


82 


83 


84 


85 


86 


87 


88 


89 


90 


91 (part) 


92 


93 (part) 


94 


95 


96 ( part) 97 (part) 


98 (part ) 


106 (part) 


107 ( Part ) 


108 ( part) 


142 


143 


144 


145 


146 


147 


148 


149 


150 


151 


152 


153 


154 


155 


156 


157 


158 


159 


160 


161 


162 


163 


164 


165 


166 


167 


168 


169 


176 


177 


178 


179 


180 


181 


182 


183 


184 (part) 


M.M.PATIL , 
Under Secretary to Government. 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी/ मार्च २८-६ , २०१९ : फाल्गुन ९-१५, शके १९ ४० 


२० ९ 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ . 
दिनांकः १४ फेब्रुवारी, २०१९ 

अधिसुचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ : क्र.टिपीएस 
३०१९ / १११/ प्र.क्र .२० / २०१९ नवि - ३०.- ज्याअर्थी, जालना जिल्ह्याची प्रादेशिक 
योजना (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त प्रादेशिक योजना ” असा करण्यात आला 
आहे .) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे ज्याचा 
उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे .) चे कलम १५ ( १ ) 
मधील तरतुदीनुसार अधिसूचना क्र . टिपीएस -२९ १६/ प्र.क्र .२६७/ २०१६/ नवि-३० 
दि . २/१/२०१८ अन्वये मंजूर केलेली असून ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त 
अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे. 

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेत सोबतच्या अनुसूचिमध्ये नमूद केलेले 
क्षेत्र भागशः रहिवास व भागाशः शेती तथा नाविकास दर्शविलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शहरे व औद्योगिक विकास महामंडळ ( यापुढे 
ज्याचा उल्लेख “सिडको ” असा करण्यात आलो आहे ) यांनी त्यांच्या 
दि . १२.१०.२०१८ च्या बोर्ड मिटींगचे ठराव क्र . १२० ९ २ अन्वये उक्त क्षेत्राचा 
नियोजनबध्द विकास होणेसाठी सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणुन 
नियुक्ती करणेसाठी पत्र क्र . एमडी-१० , दि ०३.०१.२०१९ द्वारे, महाराष्ट्र 
प्रादेशित नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ४० अन्वयेचा 
प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , 
१९ ६६ चे कलम ४० (१B) अन्वये शासकीय आदेश किंवा उल्लेख याद्वारे किंवा 


यानुसार निर्माण करण्यात आलेले कोणतेही अभिकरण किंवा प्राधिकरण किंवा 
राज्याच्या किंवाकेंद्राच्या कोणत्याही कायद्वारे किंवा कायद्यान्वये स्थापन केलेली 
कोणतीही कंपनी किंवा राज्याच्या महामंडळ यांना कोणत्याही अधिसुचित क्षेत्राकरिता 
विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करता येईल , अशी तरतूद आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त क्षेत्रासठी महाराष्ट्र प्रादेशिक शहरे व औद्योगिक 
विकास महामंडळ (सिडको ) ची नियोजन प्राधिकरण ( SPA) म्हणून नियुक्त 
करावी , असे शासनाचे मत झाले आहे ; 

ज्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाचे कलम ४० (१B) व त्यानुषंगाणे प्राप्त 
अधिकारात शासन प्रस्तूत प्रकरणी या अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या अनुसूचिमध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे क्षेत्र अधिसूचित करीत आहे . ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त 
अधिसूचित क्षेत्र ” असा करण्यात आला आहे .) आणि उक्त अधिसूचित क्षेत्रासाठी 
सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करीत आहे; 

उक्त अधिसूचित क्षेत्रोची सीमा दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या 
अवलोकनार्थ जिल्हाधिकारी जालना, मुख्य प्रशासक , सिडको ( न.श.) 
औरंगाबाद आणि नगर रचनाकार , शाखा कार्यालय , जालना यांच्या 
कार्यालयात , कार्यालयीन दिवशी व कार्यालयीन वेळेत अवलोकनार्थ 
ठेवण्यात आला आहे . 

सदरील अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in. 
या संकेत स्थळावर उपलब्ध करुन देण्याते येत आहे . 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

म.मो.पाटील . 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, 


अनुसूचि 


क्र . टिपीएस-३०१ ९/ १११/ प्र.क्र .२० / २०१९ / नवि-३० , 


दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१९ 
मौजे खरपूडी, ता . जि . जालना येथील प्रस्तावित सिडको प्रकल्पासाठी अधिसुचित क्षेत्रामध्ये समाविष्ट गटांची यादी 


७७ 


७८ ७ ९ 


८० ( भाग ) 


८१ 


८२ 


८३ 


८४ 


८५ 


८६ 


८७ 


८८ 


८ ९ 


९ ० 


९ १ ( भाग ) 


९ २ ९ ३( भाग ) 


९ ४ 


९ ५ 


९ ६( भाग ) | ९ ७( भाग ) 


९ ८ ( भाग ) 


१०६( भाग) १०७( भाग ) | १०८( भाग ) 


१४२ 


१४३ 


१४४ 


१४५ 


१४६ 


१४७ 


१४८ 


१४ ९ 


१५० 


१५१ 


१५२ 


१५३ 


१५४ 


१५५ 


१५६ 


१५७ 


१५८ 


१५९ 


१६० 


१६१ 


१६२ 


१६३ 


१६४ 


१६५ 


१६६ 


१६७ 


१६८ 


१६ ९ 


१७६ 


१७७ 


१७८ 


१७ ९ 


१८० 


१८१ 


१८२ 


१८३ 


१८४( भाग ) 


म.मो. पाटील , 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी/ मार्च २८-६, २०१९ : फाल्गुन ९-१५ , शके १९ ४० भाग १ - पुरवणी 


२ 


घेवून औरंगाबाद महानगरपालिकेस उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये 
खालीलप्रमाणे निदेश देण्यात येत आहे : 


नगर विकास विभाग , 


निदेश 


मंत्रालय , मुंबई - ३२ 


दिनांक : २१.०२.२०१९ 


अ) औरंगाबाद महानगरपालिका हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या सातारा 
देवळाई क्षेत्राकरिता शासनाकडील अधिसूचना दि . २०.० ९.२०१६ अन्वये 
मंजुर केलेली ड वर्ग महानगरपालिकांची विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन 
नियमावली वेळोवेळी होणा- या बदलांसह लागू राहील . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ 


ब ) तसेच सातारा- देवळाई मधील क्षेत्राकरिता शासनाकडील अधिसूचना 
दि . ०८.११.२०१७ अन्वये मंजूर केलेली विकास योजना- औरंगाबाद ( झालर ) 
क्षेत्रातील प्रस्ताव लागू राहतील ." 


क्र.टिपीएस-३०१८ /९ ११/ प्र.क्र .७२ / २०१८ / नवि- ३०.- औरंगाबाद 
महानगरपालिकेची हद्दवाढ करण्यात येवून त्यामध्ये नगर विकास विभागाच्या 
दि . १४.०५.२०१५ रोजीच्या अधिसूचनेव्दारे सातारा- देवळाई नगरपरिषदेचे 
संपूर्ण क्षेत्र औरंगाबाद महानगरपालिकेत समाविष्ट करण्यात आले आहे . 
तत्पुर्वी, मौजे सातारा - देवळाई मधील काही क्षेत्र विकास योजना - औरंगाबाद 
झालर क्षेत्रात समाविष्ट होते तद्नंतर, शासनाने दि . २६/०२/२०१६ रोजीच्या 
अधिसूचनेन्वये औरंगाबाद झालर क्षेत्रात समाविष्ट असलेल्या सातारा 
देवळाई मधील क्षेत्राबाबत सिडको या विशेष नियोजन प्राधिकरणाचे कार्य 
संपुष्टात आणून सदर क्षेत्र औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट 
करण्यात आले आहे. 


सदरहु , निदेश शासनाच्या www.maharashtra.gov.in ( कायदे 
नियम ) या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 


म.मो.पाटील , 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


३ 


Law and Judiciary Department , 


Hutatma Rajguru Chowk, 


Madam Cama Road , 


औरंगाबाद ( क्षेत्र -२८ गावे) क्षेत्रासाठी शासनाने दि . ०८.११.२०१७ 
रोजीच्या अधिसूचनेव्दारे विकास योजना मंजुर केली आहे. सदर विकास 
योजनेत समाविष्ट क्षेत्राकरिता शासनाने दि . ०८.११.२०१७ रोजीच्या 
अधिसूचनेन्वये मजूर विकास योजनेतील प्रस्ताव तसेच सदर क्षेत्रासाठी 
शासनाने दि . २१/११/२०१३ रोजीच्या अधिसूचनेव्दारे मंजूर केलेली अ , 
ब व क वर्ग नगरपरिषद विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली लागू 
आहे. त्यामुळे नव्याने औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट 
करण्यात आलेल्या मौ . सातारा व देवळाई मधील क्षेत्राकरिता अ , ब व 
क वर्ग नगरपरिषद विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली 
दि . ०८/११/२०१७ रोजीच्या अधिसूचनेन्वये वापरात आली आहे. मात्र , 

औरंगाबाद महानगरपालिका हद्दीत समाविष्ट असलेल्या क्षेत्राकरिता शासनाने 
दि . २० / ०९/ २०१६ रोजीच्या अधिसूचनेन्वये ड वर्ग महानगरपालिकेची 
विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली लागू केलेली आहे . याबाबी 
विचारात घेता, सातारा- देवळाई मधील क्षेत्र हे नव्याने औरंगाबाद 
महानगरपालिकेत समाविष्ट झाल्याने संपूर्ण महानगरपालिका हद्दीत समाविष्ट 
असलेल्या क्षेत्रासाठी एकसंघ नियमावली अंमलात असणे अपेक्षीत आहे . 


Mantralaya, Mumbai - 400032 


Dated : 05th February , 2019 . 


No.SPP -2218 / 247 /C.R.97 / D - XIV :- In exervise 
of the Powers Conferred by Sub- Section ( 8 ) of the 
Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 
(Act. No.ll of 1974 ), the Government of 
Maharashtra hereby appoints Adv.Gopal S. 
Jalamkar as " Special Public Prosecutor" for 
Conducting the Session Case No.22 /2011 Pending 
Before Sessions Court, Jalgaon, Which is arising 
out of C.R.No. 261/2010 registered at Chalisgaon 
Police Station , Dist. Jalgaon . 


उपरोक्त बाबी विचारात घेता सातारा - देवळाई मधील क्षेत्र हे नव्याने 
औरंगाबाद महानगरपालिकेत समाविष्ट झाल्याने संपूर्ण महानगरपालिका 
हद्दीत समाविष्ट असलेल्या क्षेत्रासाठी एकसंघ नियमावली लागू करणेच्या 
अनुषंगाने सदर क्षेत्रासाठी ड वर्ग महानगरपालिकेची विकास नियंत्रण व 
प्रोत्साहन नियमावली लागू करणे आवश्यक असल्याचे शासनाचे मत 
झाले आहे. सबब , औरंगाबाद महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये नव्याने समाविष्ट 
झालेल्या मौ . सातारा - देवळाई क्षेत्राकरिता सार्वजनिक हित विचारात 


2. His appointment is Strictly Subject to the 
Conditions of service laid down in the Maharashtra 
Law officers (Appointment, Conditions of Service 
and Remuneration ) Rules, 1984 . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी/मार्च २८-६, २०१९ : फाल्गुन ९-१५ , शके १९ ४० 


२११ 


Government or applicant in abovementioned case 
on the part of Adv. Bhagatsing B. Rajput. 


3. Lump Sum fees of Rs. 1,50,000 /- (Rupees one 
Lakh Fifty Thousand Only ) as quoted by Adv.Gopal 
Jalamkar has been already deposited by the applicant 
Shri . Dhansingh Uttam Patil to theGovernment, vide 
R.B.1. Challan No. 1073 , dated 05.02.2019. The 
amountwill be paid to Adv.Gopal S. Jalamkar after 
Complation of the case . 


By order and in the name of the Governor 
of Maharashtra , 


S.S.ADKAR, 
Legal Adviser Cum - Joint Secretary. 


4. The Government reserves the right to revoke / 
modify/ annul the order without assigning any 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


reasons . 


५ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


By order and in the name of the Governor of 
Maharashtra, 


S.S.ADKAR, 


वाचा: १. पॉलिटीकल अॅण्ड सर्विसेस शासन निर्णय क्र . पी १३ 
व दिनांक ०६.०१.२०१८ सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय मुंबई 
यांच्याकडील शासन निर्णय क्र . सा.प्र.प्र . व प्रशा १०३८-२९ दि . 


Legal Adviser- CumJoint Secretary. 


२ ९ .०६.१ ९ ८२ 


४ 


Law and Judiciary Department, 


Hutatma Rajguru Chowk, 


अधिसुचना 
क्र .२०१९ / प्रशा/ संकिर्ण/ कावि.- संदर्भीय शासन निर्णयान्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी रविंद्र बिनवडे जिल्हाधिकारी जालना 
सन २०१९ या वर्षा करिता जालना हद्दी पावेतो खालील दिवशी तीन 
स्थानीक सुटया या अधिसुचने द्वारे जाहीर करीत आहे. 
सन २०१ ९ स्थानिक सुटयाची जाहिर अधिसुचना 

दिनांक 
अ.क्र . 

वार 

तपशिल 
१४ मार्च २०१९ 

दर्गा राजा बाग ( उत्सव 
गुरुवार 

यात्रा) जालना 
२ १२ जुलै २०१ ९ शुक्रवार | आनंदस्वामी ( यांत्रा/ आषाढी 

एकादशी) जालना 


Madam Cama Road , 


Mantralaya, Mumbai - 400032 


१ 


Dated : 13th February, 2019 . 


३ 


५ ऑक्टोबर २०१९ | शनिवार 


मत्सयोदरी देवी 
( सप्तमी उत्सव ) अंबड 


No.SPP - 3117/ 2130 / C.R.315/ D - XIV : - In view of 
the letter received from the applicant Kum , Anjali 
Shivaji Khandekar , regarding Adv. Bhagatsingh B 
Rajput, Seeking cancellation of his appointment as 
specialpublic prosecutor for conducting the special 
( POSCO ) Case No.67/2017 pending before the 
Session Court, Sangli, for his personal reason , the 
Government of Maharashtra hereby cancels the 
appointment of Adv. Bhagatsingh B. Rajput, as 
" special public Prosecutor" made vide Government 
Notification No. SPP - 3117 /2130 / C.R.315 /D - XIV , 
dated 17th February, 2018 with immediate effect. 


उपरोक्त तीन सुटया जालना जिल्हयातील सर्व राज्य शासकीय 
कार्यालय , जिल्हा परिषदे अंतर्गत कार्यालये, नगर परिषद कार्यालये, 
स्थानिक स्वराज्य संस्थाची कार्यालये तसेच कोषागार व उपकोषागार 
कार्यालये व इतर शैक्षणीक संस्था यांना लागु राहातील. 


ही अधिसुचना जालना जिल्हयात दिवाणी व फौजदारी न्यायालये , 
केंद्र शासनाची कार्यालये आणि बँकाना लागु होणार नाही 


जालना , २ ९ / १/ २०१९ 


रविंद्र बिनवडे , 
जिल्हाधिकारी जालना . 


2 . 


There will be no claim of any fees from the 


२१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी/ मार्च २८-६, २०१ ९ : फाल्गुन ९-१५ , शके १९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


६ 
उपजिल्हाधिकारी ( अतियात )यांजकडून 

तवलवाडी येथील मज्जीद ढोर गल्लीचे ईनामदार सय्यद शरीफ सय्यद युसुफ 
जाहिरनामा 

रा . आष्टी जिल्हा बीड हे दिनांक ०४-०१-२०१५ रोजी मौजे मजकुरी मयत 

झालेले आहेत . त्यांचे नावे मौजे आष्टी व तवलवाडी येथे खालील नमूद ईनाम 
क्र .२०१५/ ईनाम / कवि- १५१- या जाहीर प्रगटनाद्वारे सर्व जनता मौजे 

जमिनी आहेत . 
आष्टी ता.आष्टी जिल्हा बीड यांना कळविण्यात येते की , मौजे आष्टी 
गावाचे नांव जिल्हा 

क्षेत्र 

आकार 
तालुका 

मयताचा ईनामजमिनीत 
ग.नं./ स.नं . 
हे.आर / ए . गुं 

रु . पै . 

असलेला हिस्सा 


आष्टी 


आष्टी 


बीड 


६ ९ ५ 


०७.९ १ 


११.५६ 


०-१-४ 


आष्टी 


आष्टी 


बीड 


७ ९ २ 


०७.६८ 


० ९.६३ 


०-१-४ 


तवलवाडी 


आष्टी 


बीड 


८८४ 


२१.०३ 


०८.१८ 


0-0-८ 


तवलवाडी 


आष्टी 


बीड 


८८७ 


०१.१२ 


०४.२८ 


0-0-८ 


तवलवाडी 


आष्टी 


बीड 


८८८ 


१३.०८ 


०५.५७ 


0-0-८ 


मयताची वारस मुले ( १ ) सय्यद शफी सय्यद शरीफ ( २) सय्यद 
शहनबाज सय्यद शरीफ या कार्यालयात दिनांक ०७-०४-२०१५ रोजी 
अर्ज दाखल करुन मयताची विरासत अर्जदारांचे नावे मंजूर होणे साठी 
रुजू झालेले आहेत . वरील नमुद ईनाम जमिनी व त्यातील मयताचा 
( अर्जदाराने अर्जात नमूद केलेला हिस्सा ) हीस्सा या बाबत कोणास 
आक्षेप किंवा कोणाचा काही हितसबंध असल्यास हा जाहीरनामा प्रसिध्द 
झाल्या पासुन सहा आठवडयाचे आत लेखी आक्षेप अर्ज व त्यासोबत 


पुरावा कागदपत्रासह स्वतः अथवा विधिज्ञा मार्फत या कार्यालयात दाखल 
करावेत . मुदती नंतर आक्षेप अर्ज विचारात घेतला जाणार नाहीत. या 
कर्यालयास प्राप्त झालेल्या कागदपत्रा आधारे मयताची विरासत त्याची 
वारसांचे नावे मंजूर करण्यात येईल . याची जनतेने नोंद घ्यावी . 
पाटोदा , दिनांक २०-११-२०१८ . 

उपजिल्हाधिकारी ( अतियात ) 

पाटोदा . 


७ 


केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले असुन ,पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा 
सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट केले आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन 
जिल्हाधिकारी कार्यालय,बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 


संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


गांवः- गाव तलाव क्र . ०३ माळेवाडी ( मोराळा )ता.आष्टी,जि.बीड 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 
क्रमांक - प्र.अ./ भुस ./ कावि .४७/ २०१६ - ज्याअर्थी, समुचित 
शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम ,२०१३( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा 
निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम 
( १)व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात 
आलेली अधिसुचना , महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११ / २०१४/ 
प्र.क्र .७७/ अ-२ , दिनांक १९जानेवारी , २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना 
काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत 
जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, 
अनुसुचि दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे. 

आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे, कलम 
१५ च्या पोटकलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन 
संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , 
आणि म्हणुन उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( १) च्या 
तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता 
आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात येत आहे. आणि ज्याअर्थी अनुसुची 
तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या 
पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित 


१ 


६३ 


२-१४ 


२ 


६४ 


०-३६ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव :-गाव तलाव क्र . ०३ माळेवाडी (मोराळा ) 

ता.आष्टी, जि.बीड . 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन 

: - गाव तलाव क्र . ०३ माळेवाडी ( मोराळा ) 

यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 
सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 

इतर सार्वजनिक हितार्थ 


अ.क्र . 


लागु नाही 


८ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी /मार्च २८-६, २०१९ : फाल्गुन ९-१५ , शके १९ ४० २१३ 
अनुसूची- तीन 

दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती ,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 

जमिनीचा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / 
गावाचे नांव :- माळेवाडी ( मोराळा ) तालुका :- आष्टी जिल्हा:- बीड 

हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
स.नं./ ग.नं . क्षेत्र ( हे.आर ) 

करणार नाही. 
अनुसूची- चार 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश .) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५ / प्र.क्र .३/ उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अ -२ ,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांचे 

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
दिनांक : 

( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
ठिकाण :- बीड जिल्हाधिकारी बीड करिता 

विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी,सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) 
अन्वये जिल्हाधिकारी ,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय 

अधिकारी ,पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी ,पाटोदा यांना जिल्हाधिकारी 
उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 

यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे. 
क्र .२०१९ / एलएनक्यु/सिआर / ०४/२०१८ :- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र 

परिशिष्ट १ 
शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस / ११/ २०१४/सीआर/ 

जमिनीचे वर्णन 
७७/ अ २ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे 
संबोधले जाईल ) भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 

गावाचे नांव :-कडा ता : - आष्टी जिल्हा:- बीड 
भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ 

अ.क्र . स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 
पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले 
आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 

७२ 

२.४२ 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 

४२ 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल 

परिशिष्ट २ 
त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 

प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्र . ०३ कडा ता.आष्टी,जि.बीड 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 

प्रकल्पाचे विवरण:- पाझर तलाव , ता.आष्टी , जि.बीड 
भासु 

शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 

सामाजिक फायदे :- जलसंधारण 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 

(, आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

परिशिष्ट ३ 
त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

पुनर्वसन विषयक बाबीचेविवरण 
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 

गावाचे नांव :- कडा ता . आष्टी जिल्हा:- बीड 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे. 


: 


२ 


१.४७ 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


आणि त्या अर्थी परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल 
देण्यात आला आहे . 


लागु नाही. 


त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 


२१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी/ मार्च २८-६, २०१९ : फाल्गुन ९-१५ , , शके १ ९ ४० भाग १ - पुरवणी 
परिशिष्ट ४ 

उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे 

याव्दारे घोषीत करण्यात येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये 
अनुसूची- चार 

अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) 

पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) 

याव्दारे घोषीत केले असुन, पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात 

अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट केले आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र ,३/ 

अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी ,उक्त अधिनियमान्वये 
अ-२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव 

जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 

जिल्हाधिकारी कार्यालय ,बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे. 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांचे 

अनुसूची - एक 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
गांवः- अहमदनगर- बीड- परळी ( वै.) नवीन रेल्वे लाईन मौजे लोणी 

ता.आष्टी 
प्रशासक नियुक्तीचेविवरण 

गावाचे नांव :- लोणी ता . आष्टी जिल्हा:- बीड 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 

स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 

५४६ 

०.२ ९ 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 

२ ४ ९ ५ 

०.१५ 


परिशिष्ट ५ 


अ.क्र . 


१ 


लागू नाही. 


३ 


५४३ 


०.४८ 


४ 


५४४ 


०.४६ 


५ 


५४२ 


०.३६ 


६ 


५४१ 


०.२७ 


७ 


५३८ 


०.२७ 


८ 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी,पाटोदा यांचे 
कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. 
दिनांक : ०५.०१.२०१९ 
ठिकाण : पाटोदा 

गणेश निन्हाळी 
उपविभागीय अधिकारी 

पाटोदा 


५३७ 


०.१० 


९ 


०.१४ 


५३६ 
५३४ 


१० 


१.०२ 


११ 


०.२७ 


१२ 


०.२२ 


५२ ९ 
५० ९ 
५१० 
५१२ 


१३ 


०.५६ 


१४ 


०.७२ 


१५ 


०.१२ 


९ 


५११ 
५४८ 


१६ 


०.१ ९ 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 


१७ 


४४७ 


०.१७ 


१८ 


२७१ 


०.०३५ 


१ ९ 


२७० 


०.१० 


२० 


२६७ 


०.१२ 


२१ 


५३६ 


०.२ ९ 


२२ 


२६२ 


१.२७ 


२३ 


२३१ 


०.२१ 


२४ 


२३० 


०.७६ 


२५ 


२०३ 


०.४० 


क्रमांक - प्र.अ ./ भुस ./ कावि .०१ /२०१८ .. ज्याअर्थी, समुचित शासन 
असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम ,२०१३( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचानिर्देश उक्त अधिनियम 
असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ )व्दारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना , 
महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/ प्र.क्र .७७/ अ-२, दिनांक 
१ ९जानेवारी,२०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे 
असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि दोन मध्ये अधिक 
तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे, 
१५ च्या पोटकलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत 
करण्याची आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे, आणि म्हणुन 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( १) च्या तरतुदीन्वये 


२६ 


२०४ 


०.८५ 


२७ 


२०५ 


०.२ ९ 


२८ 


२०६ 


०.१६ 


२ ९ 


२०१ 


०.९ ० 


कलम 


२०० 


१.२८ 


३० 
३१ 


०.६४ 


३२ 


१ ९ ४ 
रोड 
रोड 


०.०३ 


३३ 


०.०५ 


३४ 


नाला 


०.१२ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी / मार्च २८-६ , २०१९ : फाल्गुन ९-१५, शके १९४० 

क्षेत्र ( हे.आर ) 


२१५ 


अ.क्र . 


स.क्र ./ ग.न . 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


लागु नाही 


३५ 


२ ९ ५ 


०.१० 


३६ 


२ ९ ६ 


०.०६ 


३७ 


२ ९ ४ 


०.०४ 


३८ 


०.०६ 


२ ९ ७ 
२ ९ ८ 


३ ९ 


०.०६ 


४० 


०.१३ 


३०० 
३०१ 


अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/प्र.क्र .३ / 
अ-२ ,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
दिनांक : 
ठिकाण :- बीड 

जिल्हाधिकारी बीड करीता 


४१ 


०.२६ 


४२ 


२०५ 


.०२ 


४३ 


२८८ 


०.०१ 


४४ 


३० ९ 
३०४ 


४५ 


०.०६ 


४६ 


०.०५ 


३०३ 
३३२ 


४७ 


०.०५ 


४८ 


३३१ 


०.११ 


४ ९ 


३१० 


०.०५ 


१० 


५० 


०.०४ 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 


३२९ 
३२८ 


५१ 


०.०४ 


५२ 


०.०३ 


३२७ 
३२५ 


५३ 


०.०५ 


५४ 


३२७ 


५५ 


०.०५ 


५६ 


०.०५ 


३२५ 
३११ 
३१४ 
३१३ 


५७ 


०.३० 


५८ 


०.०४ 


५ ९ 


३१५ 


०.११ 


६० 


३१६ 


०.०२ 


६१ 


०.०८ 


६२ 


३१७ 
३१८ 
रोड 


०.०८ 


६३ 


०.०६ 


६४ 


२६८ 


०.१५ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


क्रमांक - प्र.अ./ भुस ./ कावि .१०/ २०१६.- ज्याअर्थी, समुचित शासन 
असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम ,२०१३(२०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम 
असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ )व्दारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना, 
महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४/ प्र.क्र .७७/ अ-२, दिनांक 
१९जानेवारी,२०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे 
असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि दोन मध्ये अधिक 
तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे, कलम 
१५ च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत 
करण्याची आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम (१ ) च्या तरतुदीन्वये 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे 
याव्दारे घोषीत करण्यात येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व 
पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे 
याव्दारे घोषीत केले असुन ,पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश 
अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट केले आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी ,उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन 
जिल्हाधिकारी कार्यालय,बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
गांव:- अहमदनगर -बीड - परळी ( वै.)नवीन रेल्वे लाईन मौजे 
विघणवाडी ता.आष्टी 


प्रकल्पाचे नांव :- अहमदनगर- बीड -परळी ( वै.) नवीन रेल्वे लाईन ता.आष्टी , 

मौजे लोणी ता.आष्टी , जि.बीड . 


प्रकल्पाचे नांव :- अहमदनगर बीड परळी ( वै) नविन रेल्वे मार्ग मौजे 
लोणी ता.आष्टी जि.बीड 


प्रकल्पाचेविवरण : - नविन रेल्वे मार्ग, ता.आष्टी, जि.बीड 


सामाजिक फायदे :- वाहतुक , दळणवळण 


( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


अनुसूची- तीन 
पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


गावाचे नांव :- लोणी तालुका : 

आष्टी जिल्हा:- बीड 


३ 


५ 


७ 


२१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी /मार्च २८-६ , २०१९ : फाल्गुन ९ -१५ , शके १९ ४० भाग १ - पुरवणी 
गावाचे नांव : - विघणवाडी ता . आष्टी जिल्हा:- बीड 

अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि दोन मध्ये अधिक 
अ.क्र . स.नं./ ग.नं . क्षेत्र ( हे.आर ) 

तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
१ १९९/ इ 

०.१३२ 

आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. 
२ १ ९ ३ ०.४७ 

आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे, कलम 
१ ९ २ अ , १ ९ २ अ अ , १ ९ २ इ 

१.५६ 

१५ च्या पोटकलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , 
४ १२८ 

०.३४ 

विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत 
१३२ 

०.२४ 

करण्याची आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन 
६ १३३ इ , १३३ यु 

०.८ ९ 

उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम (१ ) च्या तरतुदीन्वये 
१३५ अ , १३५ अअ 

०.४६ 

उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे 

याव्दारे घोषीत करण्यात येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये 
अनुसूची- दोन 

अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे 
प्रकल्पाचेनांव :- अहमदनगर- बीड- परळी ( वै.)नवीन रेल्वे लाईन विघणवाडी याव्दारे घोषीत केले असुन ,पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश 
ता.शिरुर का जि.बीड 

अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट केले आहे . 
प्रकल्पाचे नांव :- अहमदनगर बीड परळी ( वै) नविन रेल्वे मार्ग मौजे 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ 
विघणवाडी ता.शिरुर का ,जि.बीड 

अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
प्रकल्पाचेविवरण :- नविन रेल्वे मार्ग, ता.शिरुर का , जि.बीड 

जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन 
सामाजिक फायदे : - वाहतुक , दळणवळण 

जिल्हाधिकारी कार्यालय,बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे. 
( आर्थिक ,रोजगार व इतर फायदे ) 

अनुसूची - एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
अनुसूची- तीन 

गांवः- अहमदनगर- बीड -परळी ( वै.)नवीन रेल्वे लाईन मौजे पिंपळा 
पुर्नवसाहत क्षेत्राचेवर्णन 

ता.आष्टी 
गावाचे नांव : -विघणवाडी ता.शिरुर का जिल्हा:- बीड 

गावाचे नांव :- पिंपळा ता . आष्टी जिल्हा:- बीड 
अ.क्र . स.क्र ./ ग.न . क्षेत्र ( हे.आर ) 

अ.क्र . स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 
लागु नाही 

१४६-३९ 

०१.३१ 
अनुसूची- चार 

२ १४७-४० 

०.१४ 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

३ १४८-४१ / अ 

०.१२ 
४ १४ ९ -४२ 

०.१५ 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) ५ 

१५०-४३ 

०.१२ 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात ६ 

१५१-४४ 

१.८० 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/प्र.क्र .३ / 

१५६-४९ 

२.०७ 
अ-२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव ८ 

१५७-५० 

०.६० 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 

९ १५८-५१ 

०.४१ 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांचे 

१५६-४९ 

२.०७ 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

१५७-५० 

०.६० 
दिनांक : 

१५८-५१ 

०.४१ 
ठिकाण : - बीड 

जिल्हाधिकारी बीड करीता 

१० १५ ९ -५२/ अ ,५२ / ब 

०.०.४ 


१ 


७ 


८ 


९ 


११ 


०.६६ 


१२ 


१६०-५३ 
१६१-५४ 
१७१-६४ / अ ,६४ / ब 


०.६० 


११ 


१३ 


१.०० 


१४ 


१७२-६५ 


१.०० 


१५ 


१७३-६६ 


१.०० 


१६ 


१७४-६७ 


०.४३ 


१७ 


१७७-७७ 


१.२२ 


१८ 


१७८-७८ 


०.४० 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 
क्रमांक - प्र.अ./ भुस ./ कावि.४२ / २०१७ :- ज्याअर्थी, समुचित शासन 
असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३०) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम 
असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ )व्दारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना , 
महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४/ प्र.क्र .७७/ अ -२ , दिनांक 
१ ९जानेवारी,२०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे 
असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये 


१ ९ 


१ ९०-७५ 


०.४० 


२० 


१ ९१-७६ 

२.१० 
अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव :- अहमदनगर- बीड -परळी ( वै.) नवीन रेल्वे लाईन ता.आष्टी , 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी /मार्च २८-६, २०१९ : फाल्गुन ९-१५, शके १९ ४० २१७ 


१३ 


मौजे पिंपळा ( अति ) ता.आष्टी , जि.बीड . 
प्रकल्पाचे नांव :- अहमदनगर बीड परळी ( वै) नविन रेल्वे मार्ग मौजे 
पिंपळा ( अति ) ता.आष्टी,जि.बीड 
प्रकल्पाचे विवरण:- नविन रेल्वे मार्ग, ता.आष्टी , जि.बीड 
सामाजिक फायदे :- वाहतुक , दळणवळण 
( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


. 


अनुसूची- तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचेवर्णन 
गावाचे नांव :-पिंपळा ( अति ) तालुका :- आष्टी जिल्हा:- बीड 

अ.क्र . स.क्र ./ ग.न . क्षेत्र ( हे.आर ) 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 

नोंदणीची अधिसुचना 
क्र ./ २४ /बीएचआर / डीएचआर / जीएनएल /( ओ )/ २८५/ २०१८-१९ / सन 
२०१९ :- सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था , धारुर जि.बीड या द्वारे 
सुचित करीत आहे की , श्री सिध्देश्रवर कृषी निविष्ठा सहकारी संस्था 
मर्या.कारी बो . ता धारुर जि.बीड नोंदणी क्रमांक बीएचआर/ डीएचआर / 
जीएनएल/( ओ)/ २८६/ २०१८-१९ / सन२०१९ , दिनांक १४/०१/ २०१९ ने 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २४ च्या कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे. व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १९ ६१ चे नियम १० (१ ) अन्वये तीचेवर्गीकरण “सर्वसाधरण 
संस्था ” असुन उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यांत आले आहे . 


लागु नाही 


अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) 


धारुर , १४ /०१/ २०१९ 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५ / प्र.क्र ,३/ 
अ -२ ,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
दिनांक : 
ठिकाण :- बीड 


एस.बी.घुले , 

सहाय्यक निबंधक 
सहकारी संस्था , धारुर जि.बीड . 


१४ 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 


जिल्हाधिकारी बीड करीता 


नोंदणीची अधिसुचना 


१२ 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 

नोंदणीची अधिसुचना 
क्र ./ २१ / बीएचआर / डीएचआर/ जीएनएल /( ओ)/ २८५/ २०१८-१९ / सन 
२०१ ९ : सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था , धारुर जि.बीड या द्वारे 
सुचित करीत आहे की , श्री लोकनेते गोपिनाथरावजी मुंडे साहेब कृषी 
निविष्ठा सहकारी संस्था मर्या. कासारी बो . ता धारुर जि . बीड नोंदणी 
क्रमांक बीएचआर/ डीएचआर / जीएनएल /( ओ)/ २८५/ २०१८-१९/ सन २०१ ९ , 
दिनांक १४/०१/ २०१९ ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे . व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तीचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधरण संस्था , असुन उपवर्गीकरण “ इतर संस्था " 
असे करण्यांत आले आहे . 


क्र ./ २६/ बीएचआर / डीएचआर/ जीएनएल/( ओ )/ २८७/२०१८-१९ / सन 
२०१ ९ :- सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था , धारुर जि.बीड या द्वारे 
सुचित करीत आहे की , श्री श्रीरामचंद्र अभिनव सर्वसाधारण सहकारी 
संस्था मर्या आसरडोह ता धारुर जि.बीड नोंदणी क्रमांक बीएचआर / 
डीएचआर/ जीएनएल/( ओ)/ २८७/ २०१८-१९/ सन २०१९ ,दिनांक १४ / ०१/ २०१९ 
ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २४ च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे . व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तीचे वर्गीकरण “ सर्वसाधरण 
संस्था ” असुन उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यांत आले आहे . 


धारुर १४ / ०१/ २०१९ 


एस.बी.घुले , 

सहाय्यक निबंधक 
सहकारी संस्था , धारुर जि.बीड . 


धारुर १४ / ०१/ २०१ ९ 


एस.बी.घुले , 

सहाय्यक निबंधक 
सहकारी संस्था , धारुर जि.बीड . 


२१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी /मार्च २८-६, २०१९ : फाल्गुन ९-१५ , शके १९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


१५ 


१७ 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 


नोंदणीची अधिसुचना 


नोंदणीची अधिसुचना 


क्र ./ ७५० /बीएचआर/ डीएचआर/ जीएनएल/( ओ)/ २७८ / २०१८-१९ /सन 
२०१९ : - सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था , धारुर जि.बीड या द्वारे 
सुचित करीत आहे की , श्री मनस्वी कृषी निविष्ठा सहकारी संस्था मर्या.धारुर 
ता धारुर जि.बीड नोंदणी क्रमांक बीएचआर/ डीएचआर/ जीएनएल/( ओ)/ 
२७८ / २०१८-१९/ सन २०१९ , दिनांक ०७/१२/२०१८ ने महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १९ ६० सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ 
च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ चे नियम १० 

“ सर्वसाधरण संस्था , 

असुन 

उपवर्गीकरण 
" इतर संस्था ” असे करण्यांत आले आहे . 


क्र ./७४८ /बीएचआर/ डीएचआर/ जीएनएल /( ओ )/ २७७/ २०१८-१९ / सन 
२०१८ :- सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था , धारुर जि.बीड या द्वारे 
सुचित करीत आहे की , श्री साई अभिनव सर्वसाधारण सहकारी संस्था 
मर्या भोगलवाडी ता धारुर जि.बीड नोंदणी क्रमांक बीएचआर/ डीएचआर / 
( ओ)/जिएनएल /२०१८-१९/ सन २०१८ , दिनांक ०७/१२/२०१८ ने महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४ च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
१ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तीचे वर्गीकरण “ सर्वसाधरण संस्था , 
असुन उपवर्गीकरण “ इतर संस्था असे करण्यांत आले आहे . 


धारुर , ७/१२/२०१८ 


धारुर, ७/१२/२०१८ 


एस.बी.घुले , 

सहाय्यक निबंधक 
सहकारी संस्था , धारुर जि.बीड . 


एस.बी.घुले , 

सहाय्यक निबंधक 
सहकारी संस्था , धारुर जि.बीड 


१८ 


१६ 
सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 

नोंदणीची अधिसुचना 
क्र ./ ७४६ / बीएचआर / डीएचआर / जीएनएल /( ओ )/ २७६/ २०१८-१९ / सन 
२०१८ :- सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था , धारुर जि.बीड या द्वारे 
सुचित करीत आहे की , बालाघाट हिल्स टायगर्स कृषी निविष्ठा सहकारी 
संस्था मर्या.पहाडी पारगांव ता धारुर जि.बीड नोंदणी क्रमांक बीएचआर/ 
डीएचआरजीएनएल/ ( ओ )/ २७६ / २०१८-१९ / सन २०१८ , 

दिनांक 
०७/१२/२०१८ ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० सन १९ ६१ 
चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे . व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम १० ( १) अन्वये तीचे वर्गीकरण 
“ सर्वसाधरण संस्था , असुन उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यांत 
आले आहे. 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 

नोंदणीची अधिसुचना 
क्र ./ ७६१/ बीएचआर/ डीएचआर/ जीएनएल/ ( ओ)/ २८० / २०१८-१९ / सन 
२०१८ :- सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था , धारुर जि.बीड या द्वारे 
सुचित करीत आहे की , संत भगवानबाबा अभिनव सर्वसाधारण सहकारी 
संस्था मर्या. चोंडी ता.धारुर जि बीड नोंदणी क्रमांक बीएचआर / 
डीएचआर/ जीएनएल / ( ओ ) / २८० / २०१८-१९ सन २०१८ 
दि , १४/ १२/ २०१८ ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे . व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम १० ( १) अन्वये तीचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधरण संस्था , असुन उपवर्गीकरण “ इतर संस्था " 
असे करण्यांत आले आहे . 


धारुर , ७/१२/२०१८ 


धारुर , ७/१२/२०१८ 


एस.बी.घुले , 

सहाय्यक निबंधक 
सहकारी संस्था , धारूर जि.बीड . 


एस.बी.घुले , 

सहाय्यक निबंधक 
सहकारी संस्था , धारुर जि.बीड . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी /मार्च २८-६, २०१९ : फाल्गुन ९-१५ , शके १ ९४० २१९ 


.. 


१ ९ 


२१ 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 


नोंदणीची अधिसुचना 


नोंदणीची अधिसुचना 


क्र ./ ७५२/ बीएचआर/ डीएचआर/ जीएनएल /( ओ)/ २७९ / २०१८-१९ / सन 
२०१८:- सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था , धारुर जि.बीड या द्वारे 
सुचित करीत आहे की , पं.दिनदयाळ उपाध्याय अभिनव सहकारी संस्था 
मर्या.धारुर ता धारुर जि.बीड नोंदणी क्रमांक बीएचआर/डीएचआर/ 
जीएनएल /( ओ )/ २७९ / २०१८-१९ / सन २०१९ , दिनांक ०७/१२/२०१८ ने 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २४ च्या कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे. व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 

“ सर्वसाधरण 
संस्था ” असुन उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


क्र ./ ७६ ९/ बीएचआर / डीएचआर/ जीएनएल /( ओ )/ २८३/ २०१८-१९ / सन 
२०१८ : - सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था , धारुर जि.बीड या द्वारे 
सुचित करीत आहे की , वैद्यनाथ अभिनव सर्वसाधारण सहकारी संस्था 
मर्या.सोनिमोहा ता धारुड जि.बीड नोंदणी क्रमांक बीएचआर/डीएचआर/ 
जीएनएल/( ओ)/२८३/ २०१८-१९ / सन २०१८ , दिनांक १४/१२/२०१८ ने 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २४ च्या कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे . व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १९ ६१ चे नियम १० ( १) अन्वये तीचेवर्गीकरण “सर्वसाधरण 
संस्था ” असुन उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यांत आले आहे . 


धारुर , ७/१२/२०१८ 


धारुर १४/१२/२०१८ 


एस.बी.घुले , 

सहाय्यक निबंधक 
सहकारी संस्था , धारुर जि.बीड . 


एस.बी.घुले , 

सहाय्यक निबंधक 
सहकारी संस्था , धारुर जि.बीड 


२० 


२२ 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 


नोंदणीची अधिसुचना 


क्र ./ ७७५/ बीएचआर/ डीएचआर/ जीएनएल /( ओ )/ २८४ / २०१८-१९ / सन 
२०१८ :- सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था , धारुर जि.बीड या द्वारे 
सुचित करीत आहे की ,बळीराजा कृषी निविष्ठा निविष्ठा सहकारी संस्था 
मर्या आसोला ता धारुर जि.बीड नोंदणी क्रमांक बीएचआर/ डीएचआर / 
जीएनएल/( ओ)/ २८४/ २०१८-१९ / सन२०१९ , दिनांक १९ / १२/ २०१८ ने 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २४ च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे . व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १९ ६१ चे नियम १० ( १) अन्वये तीचे वर्गीकरण “ सर्वसाधरण 
संस्था ” असुन उपवर्गीकरण “ इतर संस्था , असे करण्यांत आले आहे . 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 

नोंदणीची अधिसुचना 
क्र ./ ७६७/ बीएचआर/ डीएचआर/ जीएनएल /( ओ )/ २८२/ २०१८-१९ / सन 
२०१८ :- सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था , धारुर जि.बीड या द्वारे 
सुचित करीत आहे की , कै.रघुनाथ दादा अभिनव सर्वसाधारण सहकारी 
संस्था मर्या.चारदरी ता धारुर जि.बीड नोंदणी क्रमांक बीएचआर / 
डीएचआर / जीएनएल /( ओ )/ २८२ / २०१८-१९ /सन२०१८ , दिनांक 
१४/१२/२०१८ ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० सन १९ ६१ 
चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ च्या कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे . व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तीचे वर्गीकरण 
“ सर्वसाधरण संस्था ” असुन उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यांत 
आले आहे . 


धारुर , १ ९ / १२/ २०१८ 


एस.बी.घुले , 

सहाय्यक निबंधक 
सहकारी संस्था , धारु जि.बीड . 


धारुर , १४ / १२/ २०१९ 


एस.बी.घुले , 


सहाय्यक निबंधक 


सहकारी संस्था , धारुर जि.बीड . 


२२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी /मार्च २८-६, २०१९ : फाल्गुन ९ -१५ , शके १ ९ ४० भाग १ - पुरवणी 
२३ 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र संस्थाचे 
सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 

नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १) अनुसार संस्थेचे वर्गीकरण , 
नोंदणीची अधिसुचना 

“ कृषि संस्था ” असुन उपवर्गीकरण “ पणन आहे. 
क्र ./ ७६५ / बीएचआर/ डीएचआर / जीएनएल /( ओ )/ २८१/ २०१८-१९ / सन 
२०१८:- सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था , धारुर जि.बीड या द्वारे 

माहूर , २५.०१.२०१९ 
सुचित करीत आहे की , पांडुरंग अभिनव सर्वसाधारण सहकारी संस्था 

बी.ए.शिंदे, 
मर्या.सोनिमोहा ता.धारुर जि.बीड नोंदणी क्रमांक बीएचआर/ डीएचआर / 

सहाय्यक निबंधक , 
जीएनएल /( ओ)/ २८१/ २०१८-१९ / सन २०१८ , दिनांक १४/१२/२०१८ ने 

सहकारी संस्था ता.माहूर जि नांदेड . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २४ च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 

२६ 
आहे . व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १९ ६१ चे नियम १० (१ ) अन्वये तीचे वर्गीकरण “सर्वसाधरण 

प्रमुख 

जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
संस्था ” असुन उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यांत आले आहे . पहा. १ ) जिल्हा न्यायालया आदेश क्रमांक ३१३/२०१८ , 
धारुर , १४/१२/२०१८ 

दि . १५ जून २०१८ . 
एस.बी.घुले , 

२ ) श्री.ओ.एम.माळी, २ रे दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर 
सहाय्यक निबंधक 

देवणी यांची दिनांक २०-०९-२०१८ ते १५-०९ -२०१८ 
सहकारी संस्था , धारुर जि.बीड . 

पर्यंतची (०६ ) दिवसाची अर्जित रजा मंजुर 

करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
२४ 
सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 

३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर 
नोंदणीची अधिसुचना 

यांचा रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 
क्र ./ ७८६ / बीएचआर / डीएचआर/ जीएनएल /( ओ )/ २७६ / २०१८-१९ / सन 

कार्यालयीन आदेश 
२०१८ :- सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था , धारुर जि.बीड या द्वारे 

क्र.काव्यवि( प्रशा) /३०४२/२०१८.- प्रमुख जिल्हा व सत्र 
सुचित करीत आहे की , जिजाऊ महिला नागरी सहकारी पतसंस्था 

न्यायाधीश , लातूर ह्या श्री . ओ . एम . माळी , २ रे सह दिवाणी 
सहकारी संस्था मर्या.धारुर ता धारुर जि.बीड नोंदणी क्रमांक बीएचआर/ 

न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व प्रथम वर्ग, न्यायदंडाधिकारी 
डीएचआर/ जीएनएल /( ओ )/ २७६ / २०१८-१९ / सन २०१८ , दिनांक २७ / १२/ 

लातूर 
२०१८ ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० सन १९ ६१ चा 

यांची दिनांक १०-०९ -२०१८ ते १५-०९-२०१८ पर्यंतची ( ०६ ) दिवसांची 
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 

अर्जित रजा रजेच्या माग दिनांक ० ९/ ० ९/ २०१८ रोजी रविवार व 
आलेली आहे . व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र रजेच्या पुढे दिनांक १६.० ९ .२०१८ व १७-०९ -२०१८ रोजी अनुक्रमे 
सहकारी संस्था नियम १९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तीचे वर्गीकरण रविवार व मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन निमित्त असलेल्या सुट्टीच्या 
" साधन संस्था ” असुन उपवर्गीकरण “ साधन संपत्ती " असे करण्यांत लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक ०८-०९ -२०१८ 
आले आहे . 

रोजीचे राष्ट्रीय लोकअदालतीच्या कामकाजानंतर पासून ते दिनांक 
धारुर , २७/१२/२०१८ 

१८-०९ -२०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत 
एस.बी.घुले , 

मुख्यालय 

सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 
सहाय्यक निबंधक 

श्री . ओ . एम . माळी, हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
सहकारी संस्था , धारुर जि.बीड . 

पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

श्री . ओ . एम . माळी , हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची 
२५ 
सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 

नियुक्ती २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व प्रथम वर्ग 

न्यायदंडाधिकारी लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात तशीच पुढे 
अधिसुचना 

चालू ठेवण्यात येईल . 

श्री . ओ. एम . माळी, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे 
क्र.सहानि / कक्ष-२/ एनएनडी / एमएचआर/पीआरजी( पी ) ४०९ /२०१९: 

न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५-०६-२०१८ 
सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था, ता माहुर जि . नांदेड यांनी प्रमाणित 

च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे राहिल . 
केले की , महंत दत्तराम भारती कृषि प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या.टाकळी 
ता.माहुर जि.नांदेड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० 

लातूर , १० सप्टेंबर , २०१८ . 
मधील ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी 

वृषाली व्ही . जोशी , 
क्रमांक एन.एन.डी./ एम.एच आर ./पी.आर.जी .( पी ) . ४० ९ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश लातूर , 
दिनांक २५ जानेवारी २०१९ च्या क्रमांकाने नोंदणी करण्यात येत आहे. 


२७ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी/ मार्च २८-६ , २०१९ : फाल्गुन ९ -१५, शके १९४० 

२२१ 

( ०४ ) दिवसाची परावर्तीत रजा वैद्यकिय कारणांवरुन मंजुर 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
पहा.- १ ) जिल्हा न्यायालया आदेश क्रमांक ३१३/२०१८ 

३ ) रजा मागणीचे पुष्टयर्थ दाखल केलेले वैद्यकिय प्रमाणपत्र 
दि . १५ जून २०१८ . 

व तंदुरुस्तीचे प्रमाणपत्र 
२) श्री . यु . बी . काळपगार , दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर 
देवणी यांची दिनांक १०-०९ -२०१८ ते १२-०९ -२०१८ 

३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर 
पर्यंतची ( ०३ ) दिवसाची अर्जित रजा मंजुर 

यांचा रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 
करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

कार्यालयीन आदेश 
३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग) , जिल्हा न्यायालय , लातूर 
यांचा रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

क्र.काव्यवि( प्रशा ) /३०४६/२०१८.- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
कार्यालयीन आदेश 

लातूर ह्या श्री . एम . एस . पठाण , न्यायाधीश-१, अतिरिक्त सत्र 

न्यायाधीश , निलंगा यांची दिनांक ०३-०९ -२०१८ ते ०६-०९ -२०१८ 
क्र.काव्यवि( प्रशा ) /३०४१/२०१८.- प्रमुख जिल्हा व सत्र पर्यंतची ( ०४) दिवसांच्या वैद्यकीय कारणांवरुन उपभोगलेल्या परावर्तीत 
न्यायाधीश, लातूर ह्या श्री . यु. बी . काळपगार , दिवाणी न्यायाधीश , रजेस कार्योत्तर मंजूरी देत आहेत . 
कनिष्ठ स्तर व प्रथम वर्ग , न्यायदंडाधिकारी देवणी यांची दिनांक 
१०-०९ -२०१८ ते १२-०९ -२०१८ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसांची अर्जित 

श्री . एम . एस. पठाण , हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना 
रजा रजेच्या मागे दिांक ०९ -० ९-२०१८ रोजी रविवार व रजेच्या पुढे 

त्यांचे पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 
दिनांक १३-०९ -२०८ रोजी गणेश चतुर्थी निमित्त असलेल्या सुट्टीच्या 

श्री . एम . एस. पठाण, हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची 
लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक ०८-०९ -२०१८ 

नियुक्ती जिल्हा न्यायाधीश -१, व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , निलंगा 
रोजीचे राष्ट्रीय लोकअदालतीच्या कामीजानंतर कामकाजानंतर 

या पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली 
पासून दिनांक १४.० ९ .२०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या 

होती . 
कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

श्री . एम . एस . पठाण , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
श्री . यु . बी . काळपगार , हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना 

न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५-०६-२०१८ 
त्यांचे पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात आला होता. 
श्री . यु . बी . काळपगार , हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची 

लातूर , १० सप्टेंबर , २०१८ . 
नियुक्ती दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी 
देवणी या पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात 

वृषाली व्ही . जोशी , 
येईल . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश लातूर , 


. 


श्री . यु. बी . काळपगार , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५-०६-२०१८ 
च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे राहिल . 


२ ९ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


लातूर , १० सप्टेंबर , २०१८ . 


पहा.- १ ) जिल्हा न्यायालयाचा आदेश क्रमांक ३१३/२०१८ , 

दि . १५ जून २०१८ . 


वृषाली व्ही . जोशी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश लातूर , 


२ ) श्री . डी . पी . रागीट , तदर्थ , जिल्हा न्यायाधीश -१, लातूर 

यांची दिनांक १२-०९ -२०१८ ते १५-०९ -२०१८ पर्यंतची 
( ०४ ) दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


२८ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
पहा.- १) जिल्हा न्यायालयाचा आदेश क्रमांक ३१३/२०१८ , 

दि . १५ जून २०१८ . 


३) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग) , जिल्हा न्यायालय , लातूर 
यांचा रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 


२ ) श्री . एम . एस . पठाण , जिल्हा न्यायाधीश-१ ,निलंगा 

यांची दिनांक ०३-०९ -२०१८ ते ०६-०९ -२०१८ पर्यंतची 


क्र.काव्यवि( प्रशा) / ३०४४/२०१८ – प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
लातूर ह्या श्री . डी . पी . रागीट , तदर्थ, न्यायाधीश -१ व सहाय्यक सत्र 


३१ 


२२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी / मार्च २८-६, २०१९ : फाल्गुन ९-१५, शके १९ ४० भाग १ - पुरवणी 
न्यायाधीश, लातूर यांची दिनांक १२-०९ -२०१८ ते 
१५-०९-२०१८ पर्यंतची (०४) दिवसांची अर्जित रजा, मंजूर करीत 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
आहेत . 

पहा.- १ ) जिल्हा न्यायालयाचा आदेश क्रमांक ३१३/२०१८ , 
श्री . डी . पी . रागीट , हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 

दि . १५.०६ २०१८ . 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

२ ) सौ.एस.डी.कंकणवाडी ७ वे, सह दिवाणी न्यायाधीश- वरिष्ठ 
श्री . डी . पी . रागीट , हे रजेवरून परत न 

स्तर , लातूर यांचा दिनांक १४.० ९ .२०१८ ते १८.० ९ .२०१८ 

आल्यास त्यांची 
नियुक्ती तदर्थ न्यायाधीश -१ , व सहाय्यक सत्र न्यायाधीश , लातूर 

पर्यंतची (०५) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा 

विनंती अर्ज . 
या पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर 
श्री . डी . पी . रागीट , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 

यांचा रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५-०६-२०१८ 
च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात आला येईल . 

कार्यालयीन आदेश 
लातूर, १० सप्टेंबर , २०१८ . 

क्र.काव्यवि( प्रशा) /३०२७/२०१८.- प्रमुख जिल्हा व सत्र 

न्यायाधीश , लातूर हया सौ.एस.डी.कंकणवाडी,७ वे सह दिवाणी 
वृषाली व्ही . जोशी , न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, लातूर यांची दिनांक १४.० ९.२०१८ ते 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश लातूर , १८.० ९.२०१८ पर्यंतची ( ०५ ) दिवसांची अर्जित रजा रजेच्या मागे 

दिनांक १३.०९ .२०१८ रोजी गणेश चतुर्शी निमित्त असलेल्या सुट्टीच्या 

लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक १२.०९ .२०१८ 
३० 

रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १ ९.० ९.२०१८ रोजीचे 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची 
पहा.- १ ) जिल्हा न्यायालयाचा आदेश क्रमांक ३१३/२०१८ , 

परवानगी देण्यात येत आहे . 
दि . १५ जून २०१८ . 

सौ.एस.डी.कंकणवाडी , हऱ्या रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना 
२ ) श्री.एच.ए.मुल्ला,दिवाणी न्यायाधीश -वरिष्ठ स्तर , उदगीर 

त्यांचे पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 
यांचा दिनांक ०४.० ९ .२०१८ रोजीची (०१) दिवसांची परावर्तीत 

सौ.एस.डी.कंकणवाडी हऱ्या रजेवरून परत न आल्यास त्यांची 
रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर 

नियुक्ती ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , लातूर या पदावर 
यांचा रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 
कार्यालयीन आदेश 

सौ.एस.डी.कंकणवाडी , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे 
क्र.काव्यवि ( प्रशा) /३०४५/२०१८.– प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५-०६-२०१८ 
न्यायाधीश, 

लातूर दिवाणी श्री.एच.ए.मुल्ला हया न्यायाधीश , वरिष्ठ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 
स्तर , उदगीर यांची दिनांक ०४.० ९.२०१८ रोजीची ( ०१) दिवसांची 

लातूर , ७ सप्टेंबर , २०१८ . 
उपभोगलेली रजा कार्योत्तर मंजूर करीत आहेत . 
श्री.एच.ए.मुल्ला , हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 

वृषाली व्ही . जोशी , 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात आले होते . 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश लातूर , 
श्री.एच.ए.मुल्ला , हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
न्यायाधीश - वरिष्ठ स्तर , उदगीर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली होती. 

३२ 
श्री.एच.ए.मुल्ला , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 

जिल्हा व सत्र न्यायालय यांजकडून 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५-०६-२०१८ 
च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात आला होता . 

वाचाः- श्री.डि.एस.घुमरे , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरीक्त सत्र 
लातूर , १० सप्टेंबर , २०१८ . 

न्यायाधीश , जालना यांचा दिनांक ०३.० ९ .२०१८ व ०४.० ९ .२०१८ 
वृषाली व्ही . जोशी , रोजीची ( ०२ ) दिवसांची परावर्तीत रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश लातूर, त्यावरील आदेश 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी /मार्च २८-६, २०१९ : फाल्गुन ९ -१५, शके १ ९ ४० २२३ 


कार्यालयीन आदेश 


क्र ./ प्रशा/ ८५७८/ २०१८ :- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
जालना हे श्री.डि.एस.घुमरे , जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरीक्त सत्र 
न्यायाधीश , जालना यांना दिनांक ०३.० ९.२०१८ व ०४.० ९ .२०१८ 
पर्यंतची ( ०२ ) दिवसांची परावर्तीत रजा मंजूर करीत आहेत . 


अर्जदाराचे उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत दिनांक 
१० / ०९ / २०१८ ते १२/ ०९ / २०१८ पर्यंत श्री एम.बी.ओझा दिवाणी न्यायाधीश 
व.स्तर , जालना आणि दिनांक ०८ / ०९ / १८ , ० ९ /० ९/ १८ व १३/ ०९ / १८ 
रोजी रोजी श्री.जे. एम.पांचाळ , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश व.स्तर , 
जालना यांनी स्वतःचे काम सांभाळुन अर्जदाराचे न्यायालयाचाकार्यभार 
सांभाळावा . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात आली 
आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ च्या नियम ३९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री.डि.एस.घुमरे , हे सदरील 
परावर्तीत रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न जिल्हा न्यायाधीश 
२ म्हणुन काम करीत राहिले असते . 


जालना, ०५.० ९ .२०१८ 


निरज प्र ., धोटे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जालना 


३४ 


जिल्हा व सत्र न्यायालय यांजकडून 
वाचाः- श्री.स.बा.को- हाळे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-२ व अप्पर 
सत्र न्यायाधीश , जालना यांचा दिनांक ३०/०८/२०१८ व 
०१/ ०९/ २०१८ रोजीची ( ०३ ) दिवसांची परावर्तीत रजा मिळणे बाबतचा 
अर्ज त्यावरील आदेश 


उपरोक्त परावर्तीत रजेवरुन परत आल्यानंतर 
श्री डि.एस.घुमरे , जिल्हा न्यायाधीश -२ , म्हणुन 

जिल्हा न्यायालयात 
काम करतील . 

अर्जदाराचे उपरोक्त परावर्तीत रजेच्या कालावधीत 
श्री एन.आर.प्रधान , जिल्हा न्यायाधीश-३ व अप्पर सत्र न्यायाधीश, 
जालना यांनी स्वतःचे काम सांभाळुन अर्जदाराचेन्यायालयाचे कामकाज 
सांभाळले . 

सदरील परावर्तीत रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 
आली आहे. 
जालना, ०५.० ९.२०१८ 

निरज प्र ., धोटे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जालना . 


कार्यालयीन आदेश 


३३ 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय यांजकडून 
वाचाः- श्री.पी.पी.कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , जालना यांचा 
दिनांक १०.०९.२०१८ ते १२.० ९ .२०१८ रोजीची ( ०३ ) दिवसांची अर्जीत 
रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश 

कार्यालयीन आदेश 
क्र . / प्रशा/ ८५४५ / २०१८ : प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना 
हे श्री.पी.पी.कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , 

जालना यांना 
दिनांक १०.०९ .२०१८ व १२.० ९ .२०१८ पर्यंतची ( ०३) दिवसांची अर्जित 
रजा रजेपुर्वी दिनांक ०८ /०९ /२०१८ व ०९/ ०९/ २०१८ आणि रजेनंतर 
दिनांक १३/ ०९/ २०१८ रोजीच्या शासकीय सुट्टीच्या फायदयासह दिनांक 
०७/ ०९ / २०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १४ / ० ९/ 
२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करीत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री.पी.पी.कुलकर्णी, हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश व.स्तर , 
जालना म्हणुन काम करीत राहिले असते . 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.पी.पी.कुलकर्णी, दिवाणी 
न्यायाधीश व.स्तर म्हणुन दिवाणी न्यायालयात काम करतील . 


क्र ./ प्रशा/८५४४/ २०१८ :- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
जालना हे श्री.स.बा.को- हाळे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-२ व अप्पर 
सत्र न्यायाधीश, जालना यांना दिनांक ३०/०८/२०१८ ते 
०१/ ० ९/ २०१८ या ( ०३ ) दिवसाची परावर्तीत , रजा दिनांक ०२/ ०९ / 
२०१८ रोजीच्या शासकीय सुट्टीच्या फायद्यासह मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह , मंजूर करीत आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ च्या नियम ३९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री.स.बा.को- हाळे , हे 
सदरील परावर्तीत रजेवर गेले रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -२ म्हणुन काम करीत राहिले असते . 

उपरोक्त परावर्तीत र जवरुन परत आल्यानंतर 
श्री.स.बा.को- हाळे , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश-२ व अप्पर सत्र न्यायाधीश , 
म्हणुन जिल्हा न्यायालयात काम करतील . 

उपरोक्त परावर्तीत रजेच्या कालावधीत श्री.एस. व्हि पोतदार , 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश , जालना 
यांनी स्वतःचे काम सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचे तातडीचे 
कामकाज सांभाळले . 

सदरील परावर्तीत रजेची नोंदी संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 
आली आहे . 


जालना, ०४/ ० ९ / २०१८ 


निरज प्र . धोटे , 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जालना. 


२२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी /मार्च २८-६, २०१९ : फाल्गुन ९-१५ , शके १९ ४० भाग १ - पुरवणी 
३५ 

दिनांक २०-०९ -१८ रोजीचा शासकीय सुट्ट्यांच्या फायद्यासह व मुख्यालय 
जिल्हा व सत्र न्यायालय यांजकडून 

सोडण्याचा परवानगीसह मंजूर करीत आहे . 
वाचा:- श्रीमती के.एस.झंवर , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व.स्तर , 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ च्या नियम ३९ ( २) 
जालना यांचा दिनांक १८ / ० ९ / २०१८ व १९ / ० ९/ २०१८ रोजीची ( ०२ ) 

अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री.एस.जी.वेदपाठक , हे सदरील 

आर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न जिल्हा न्यायाधीश -१ 
दिवसाची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 
कार्यालयीन आदेश 

म्हणुन काम करीत राहिले असते . 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.एस.जी.वेदपाठक , 
क्र ./प्रशा/८७७४ / २०१८ :- प्रमुख जिल्हा व सत्र दिवाणी 

जिल्हा न्यायाधीश -१ म्हणुन दिवाणी न्यायालयात काम करतील . 
न्यायाधीश जालना हे श्रीमती केएस.झंवर , ३ रे सह दिवाणी 

उपरोक्त अर्जीत रजेच्या कालावधीत श्री.डि.एस.घुमरे , जिल्हा न्यायाधीश 
न्यायाधीश व.स्तर , जालना यांना दिनांक १८ / ० ९ / २०१८ व 

२ व अप्पर सत्र न्यायाधीश , जालना तसेच शासकीय सुट्टयातील 
१९ / ०९ / २०१८ या ( ०२) दिवसाची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक 

अर्जदाराचे तातडीचे कामकाज श्री.आर.एम.मिश्रा, जिल्हा न्यायाधीश-४ 
१६/०९/ २०१८ व १७/०९ /१८ व रजेच्या पुढे दिनांक २०/ ०९/ १८ व अप्पर सत्र न्यायाधीश यांनी स्वतःचे काम सांभाळुन अर्जदाराचे न्यायालयाचे 
रोजीच्या शासकीय सुट्टीच्या फायद्यासह , दिनांक १५/०९ /१८ रोजीच्या कामकाज सांभाळावे. 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासुन 

ते दिनांक २१/ ० ९/ १८ रोजीच्या कार्यालयीन सदरील परावर्तीत रजेची नोंदी संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 
वेळेपुर्वी पर्यंत , मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत 

आली आहे . 
आहेत . 

जालना, ११/ ० ९ / २०१८ 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ च्या नियम ३९ ( २ ) 

निरज प्र . धोटे , 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती केएस.झंवर , हया 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जालना . 
सदरील अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश व.स्तर , जालना म्हणुन काम करीत राहिल्या 

३७ 
असत्या . 

जिल्हा व सत्र न्यायालय यांजकडून 
उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती के.एस.झंवर , 

वाचाः- श्री.एस.टी . चिकणे, दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जाफ्राबाद 
३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर, जालना म्हणुन दिवाणी 

यांचा दिनांक १४/०९/ २०१८ ते १९/ ०९/ २०१८ पर्यंतची एकुण ( ०६ ) दिवसांची 

अर्जित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश 
न्यायालयात काम करतील . 

कार्यालयीन आदेश 
उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत अर्जदाराच्या न्यायालयाचे 

क्र ./ प्रशा/ ८८०४/ २०१८ :- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , जालनाश्री.एस.टी . 
तातडीचे कामकाज श्री जे.एम.पांचाळ , ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश 

चिकणे,दिवाणी न्यायाधीश क.स्तर , जाफ्राबाद यांना दिनांक १४/ ०९ / 
व.स्तर , जालना तसेच दिनांक १६ / ०९ / १८ व १७/ ०९ / १८ या शासकीय 

२०१८ ते १९/ ०९ / २०१८ पर्यंतची (०६ ) दिवसांची अर्जीत रजा, रजेच्या 
सुट्टीयातील तातडीचे कामकाज श्री आर.व्हि पांडे, ५ वे सह दिवाणी 

मागे दिनांक १३/ ० ९/ २०१८ व रजेच्या पुढ 

रोजीच्या शासकीय सुट्ट्यांच्या 
न्यायाधीश व स्तर , जालना यांनी स्वतः चे काम सांभाळुन अर्जदाराच्या 

फायद्यासह , दिनांक १२/ ० ९ / १८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर 

पासुन 

ते 
न्यायालयाचे कामकाज सांभाळावे. 

दिनांक २१/ ०९/ १८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
सदरील अर्जित रजेची नोंदी संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत परवानगीसह मंजूर करीत आहे . 
आली आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ च्या नियम ३९ ( २ ) 
जालना , ११ / ० ९ / २०१८ 

अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री.एस.टी. चिकणे, हे सदरील 
निरज प्र . धोटे , 

अर्जित रजेवर गेले नसते तर त्या स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश क.स्तर 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जालना. 

जाफ्राबाद म्हणुन काम करीत राहिले असते . 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.एस.टी.चिकणे, दिवाणी 

न्यायाधीश क.स्तर , जाफ्राबाद म्हणुन काम करतील . 
३६ 
जिल्हा व सत्र न्यायालय यांजकडून 

उपरोक्त अर्जीत रजेच्या कालावधीत श्री.व्ही.एम.मानखैर , दिवाणी 
वाचाः- श्री.एस.जी.वेदपाठक , जिल्हा न्यायाधीश-१ व अप्पर सत्र 

न्यायाधीश क.स्तर भोकरदन यांनी स्वतः चे काम सांभाळुन अर्जदाराच्या 
न्यायाधीश जालना यांचा दिनांक १४ / ० ९/ २०१८ ते १ ९ / ० ९ / २०१८ न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळावा . 
रोजीची ( ०६ ) दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील सदरील अर्जित रजेची नोंदी संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात आली 
आदेश 

आहे . 
कार्यालयीन आदेश जालना , १२ / ० ९ / २०१८ 

निरज प्र . धोटे , 
क्र ./ प्रशा/ ८७७३/ २०१८:- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश - व 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जालना . 
अप्पर सत्र न्यायाधीश , जालना हे श्री.एस.जी.वेदपाठक ,जिल्हा न्यायाधीश 
१ जालना यांचा दिनांक १४/ ० ९/ २०१८ ते १ ९/ ० ९/ २०१८ पर्यंतची ( ०६ ) 
दिवसांची अर्जीत रजा , रजेच्या मागे दिनांक १३-०९ -२०१८ रजेच्या पुढे 


. 


to 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी / मार्च २८-६ , २०१९ : फाल्गुन ९ -१५, शके १९४० २२५ 
३८ 

अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री.एस.बी.वाळके , 
जिल्हा व सत्र न्यायालय यांजकडून 

सदरील अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न सह दिवाणी 
वाचा:-१ ) श्री.एस.डि.कमलाकर, सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , न्यायाधीश क.स्तर म्हणुन काम करीत राहिले असते . 
बदनापुर यांचा दिनांक १८ /०९ / २०१८ ते २१/ ०९/ २०१८ पर्यंतची एकुण उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.एस.बी.वाळके , 
( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क.स्तर , हे दिवाणी काम न्यायालय 
कार्यालयीन आदेश 

जालना येथे काम करतील . 
क्र ./ प्रशा/ ८८०७/ २०१८ :- प्रमुख जिल्हा दिवाणी न्यायाधीश, जालना 

उपरोक्त अर्जीत रजेवरुन कालावधीत श्री.ए.एन.जोशी , 

सह 
हे श्री.एस.डि.कमलाकर , सह दिवाणी न्यायाधीश क.स्तर , बदनापुर 

दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना यांनी स्वतःचे काम सांभाळुन 
यांना दिनांक १८/ ० ९/ २०१८ ते २१ / ०९/ २०१८ पर्यंतची (०४ ) दिवसाची 

अर्जदाराचे न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळला. 
अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक २२/०९ /१८ व २३/०९ /१८ या शासकीय 
सुट्टयांचा फायद्यासह , दिनांक 

सदरील परावर्तीत रजेची नोंदी संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 

२४/ ० ९ / 
१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 

आली आहे . 
परवानगीसह मंजूर करीत आहे . 

जालना , १२/ ० ९ / २०१८ 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ च्या नियम ३९ ( २ ) 

निरज प्र . धोटे , 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री.एस.डि.कमलाकर , हे 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश जालना. 
सदरील अर्जित रजेवर गेले नसते तर त्या स्थानापन्न सह दिवाणी 
न्यायाधीश क.स्तर म्हणुन काम करीत राहिले असते . 

अर्जदाराचे उपरोक्त अर्जीत रजेवरुन कालावधीत श्रमती बी.के.पाटील 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , बदनापुर यांनी स्वतःचे काम सांभाळुन 

४० 
अर्जदाराचे न्यायालयाचे कामकाज सांभाळावे . 
सदरील परावर्तीत रजेची नोंदी संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय यांजकडून 
आली आहे . 

वाचाः- श्री.डि.एस.घुमरे न्यायाधीश-२ व अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश , 
जालना , १२ / ० ९ / २०१८ 

निरज प्र . धोटे , 

जालना यांचा दिनांक ११/०९ / २०१८ व १२/ ०९/ २०१८ रोजीची ( ०२ ) 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जालना. 

दिवसाची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश 


कार्यालयीन आदेश 


क्र ./प्रशा / ८६७९ / २०१८:- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना 
हे श्री.डि.एस.घुमरे, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश 
जालना यांना दिनांक ११/ ० ९/ २०१८ व १२ /० ९/ २०१८ पर्यंतची ( ०२ ) 
दिवसाची अर्जीत रजा, दिनांक १३ / ० ९/ २०१८ रोजीच्या शासकीय 
सुट्टीच्या फायद्या व मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करीत आहेत . 


३ ९ 
जिल्हा व सत्र न्यायालय यांजकडून 
वाचा:-१ ) या न्यायालयाचे कार्यालयीन आदेश क्र.बी-२/ ७६ / 
२०१८ , दिनांक ०१ / ० ९ / २०१८ 

२ ) श्री.एस.बी.वाळके , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर 
जालना यांचा दिनांक ०६/०९ / २०१८ या एक ( ०१) दिवसाची वाढीव 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा व त्यावरील अर्ज व त्यावरील आदेश 

कार्यालयीन आदेश 
क्र ./ प्रशा/ ८६७८ / २०१८: 

या न्यायालयाचे संदर्भ क्र . ०१ 
अन्वये श्री.एस.बी.वाळके , २ रे सह न्यायाधीश , क . स्तर , जालना 
यांना दिनांक ०३/ ०९ / २०१८ ते दिनांक ०५/ ० ९ / २०१८ या ( ०३ ) 
दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करण्यात आली होती . परंतु दिनांक 
०६/ ०९/ २०१८ रोजी कार्यालयात हजर झाल्यामुळे संदर्भ क्र . ०२ 
अन्वये श्री एस.बी.वाळके २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर 
जालना यांनी ०६/ ० ९/ २०१९ या एक ( ०१) दिवसाची वाढीव अर्जित 
रजा मिळणे बाबतचा अर्ज सादर केला आहे. 

त्या अनुषंगाने प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश जालना श्री.एस.बी.वाळके , 
२ रे दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर जालना यांना दिनांक ०६/ ०९ / 
२०१८ रोजीची (०१ ) दिवसाची वाढीव अर्जित रजा मिळणे बाबतचा 
अर्ज सादर केला आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ च्या नियम ३९ ( २ ) 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ च्या नियम ३९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते क श्री.डि.एस.घुमरे, हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर त्या स्थानापन्न जिल्हा 
न्यायाधीश -२ क.स्तर म्हणुन काम करीत राहिले असते . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.डि.एस.घुमरे , 
जिल्हा न्यायाधीश -२ म्हणुन जिल्हा न्यायालयात काम करतील . 


उपरोक्त अर्जीत रजेच्या कालावधीत श्री . एन.आर.प्रधान , 
जिल्हा न्यायाधीश-३ व अप्पर सत्र न्यायाधीश , जालना व दिनांक 
१३ / ०९ /१८ रोजीचे सुट्टीतील रीमांडचे कामकाज श्री.आर.एम.मिश्रा 
जिल्हा न्यायाधीश-४ व अप्पर सत्र न्यायाधीश, जालना यांनी स्वतः 


२२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी /मार्च २८-६ , २०१ ९ : फाल्गुन ९-१५ , शके १ ९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


चे काम सांभाळुन अर्जदाराचे न्यायालयाचे कामकाज सांभाळावे. 


४२ 


सदरील अर्जित रजेची नोंदी संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 
आली आहे . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय यांजकडून 
वाचा:- श्री एस.बी.गणपा , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर , 
जालना यांचा दिनांक १२/० ९/ १८ ते १५ / ०९/ १८ पर्यंची एकुण (०४ ) 
दिवसाची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश 

कार्यालयीन आदेश 


जालना , १० / ० ९ / २०१८ 


निरज प्र . धोटे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जालना. 


४१ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय यांजकडून 
वाचाः- श्रीमती जे. आर. पुलाटे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , जालना 
यांचा दिनांक ११-०९-२०१८ ते १५-०९-२०१८ रोजीची ( ०५) दिवसाची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


क्र ./प्रशा/ ८६ ९ ७/ २०१८:- प्रमुख जिल्हा ३ रे न्यायाधीश , जालना हे 
श्री एस.बी.गणपा , सह दिवाणी न्यायाधीश क.स्तर , जालना यांची दिनांक 
१२/ ०९/ १८ ते १५ /०९/ १८ पर्यंतची एकुण ( ०४) दिवसाची अर्जित रजा , 
दिनांक १६/ ०९ / १८ व १७/ ०९/ १८ रोजीच्या शासकीय सुट्टयांच्या फायद्यासह 
दिनांक ११ / ०९/ २०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासुन ते दिनांक 
१८ /०९ / २०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालये सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ च्या नियम ३९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की श्री एस.बी.गणपा , हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर त्या स्थानापन्न ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क.स्तर , म्हणुन काम करीत राहिले असते . 


कार्यालयीन आदेश 


क्र . प्रशा/ ८६ ९ ८/ २०१८ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जालना हे 
श्रीमती जे . आर. पुलाटे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, जालना यांना दिनांक 
११-०९-२०१८ ते १५-०९ -२०१८ ( ०५ ) दिवसाची अर्जित रजा , व अर्जित 
रजेच्या पुढे दिनांक १६-०९ -२०१८ व १७-०९-२०१८ रोजीच्या शासकीय 
सुट्टीच्या फायदयासह तसेच मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करीत आहेत . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री एस.बी.गणपा , ३रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश क.स्तर , म्हणुन दिवाणी न्यायालय , जालना येथे 
काम करतील . 

अर्जदाराचे उपरोक्त अर्जीत रजेच्या कालावधीत श्री जी.बी.पवार , 
४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश क.स्तर , जालना यांनी स्वतः चे काम 
सांभाळुन अर्जदाराचे न्यायालयाचे कामकाज सांभाळावे. 

सदरील अर्जित रजेची नोंदी संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात आली 
आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की श्रीमती जे . आर . पुलाटे , हऱ्या 
सदरील अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी म्हणुन काम करीत राहिल्या असत्या . 


जालना , १० / ० ९ / २०१८ 


निरज प्र . 


धोटे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जालना. 


परत 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन 

आल्यानंतर 
श्रीमती जे. आर. पुलाटे, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, म्हणुन दिवाणी फौजदारी 
न्यायालयाते काम करतील . 


४३ 


उपरोक्त अर्जीत रजेच्या कालावधीत श्री.आर.बी.पारवेकर , दिवाणी 
न्यायाधीश , व.स्तर , जालना तसेच दिनांक १३-०९ -१८ , १६-०९ -१८ व 
१७-०९-१८ या शासकीय सुट्ट्यातील तातडीचे कामकाज श्री.आर.व्हि . 
पांडे ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश क.स्तर , जालना यांनी स्वतः चे काम 
सांभाळुन अर्जदाराचे न्यायालयाचे कामकाज सांभाळावे. 


प्रमुख 

जिल्हा व सत्र न्यायालय यांजकडून 
वाचा:- श्री.जे.एम.पांचाळ , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , व.स्तर , 
जालना यांचा दिनांक १४/० ९/ १८ ते १५ / ०९/ १८ पर्यंची एकुण ( ०२ ) 
दिवसाची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश 


कार्यालयीन आदेश 


सदरील अर्जित रजेची नोंदी संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत आली 
आहे. 


जालना, ११ / ० ९ / २०१८ 


क्र ./ प्रशा/ ८६ ९९/ २०१८:- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना हे 
श्री.जे.एम.पांचाळ ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश व.स्तर , जालना यांची 
दिनांक १४ / ० ९ / १८ व 

१५/ ० ९ / १८ या ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा 
दिनांक १३ /०९ / १८ , १६/०९/१८ व १७/०९/ १८ रोजीच्या शासकीय सुट्टीच्या 
फायद्यासह दिनांक १२/ ०९ / १८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर 

पासुन 
दिनांक १८/०९ /१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 


निरज प्र . धोटे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जालना. 


४४ 


निरज प्र . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी / मार्च २८-६ , २०१९ : फाल्गुन ९-१५, शके १९ ४० २२७ 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३९ ( २ ) 

४५ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय यांजकडून 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की श्री.जे.एम.पांचाळ हे सदरील 

वाचाः- श्री.एस.बी.वाळके , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क.स्तर , 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, जालना यांचा दिनांक १३/११/२०१८ व १४/११/२०१८ रोजीची ( ०२ ) 

दिवसांची अर्जीत रजा मिळणेबाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश. 
व.स्तर , जालना म्हणुन काम करीत राहिले असते . 

कार्यालयीन आदेश 
उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.जे. एम . पांचाळ , ४ थे 
सह दिवाणी न्यायाधीश व.स्तर , म्हणुन दिवाणी न्यायालयात , काम 

क्र ./ प्रशा/ १०३८२/ २०१८:- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना 

हे श्री.एस.बी.वाळके ,२ रे दिवाणी न्यायाधीश क.स्तर, जालना यांना 
करतील . 

दिनांक १३/११/२०१८ व १४/११/२०१८ पर्यंतची एकुण ( ०२) दिवसाची 
उपरोक्त अर्जीत रजेच्या कालावधीत अर्जदाराच्या न्यायालयाचे अर्जित रजा, दिनांक १२/११/२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासुन 

ते दिनांक १५/११/२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत , मुख्यालये 
तातडीचे कामकाज तसेच सुट्टीतील तातडीचे कामकाज सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 
श्री आर.व्हि.पांडे ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश व.स्तर , जालना यांनी 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ च्या नियम ३९ ( २ 

अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की श्री.एस.बी.वाळके , हे सदरील 
सवतः चे काम सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचे कामकाज सांभाळावे . 

अर्जित रजेवर गेले नसते तर त्या स्थानापन्न २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश 
सदरील अर्जित रजेची नोंदी संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात आली क.स्तर , जालना म्हणुन काम करीत राहिले 
आहे. 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.एस.बी.वाळके २रे सह 
जालना, १० / ० ९ / २०१८ 

दिवाणी क.स्तर काम करतील . 

उपरोक्त अर्जीत रजेच्या कालावधीत श्री एस.बी.गणपा , ३ रे सह 
निरज प्र . धोटे , 

दिवाणी न्यायाधीश क.स्तर , जालना यांनी स्वतः चे काम सांभाळुन 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश जालना . अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळावा. 

सदरील अर्जित रजेची नोंदी संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत आली 
आहे . 

जालना , १३/११/२०१८ 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय यांजकडून 

धोटे , 
वाचा:- श्री.एन.आर.प्रधान , जिल्हा न्यायाधीश-३ व अप्पर सत्र न्यायाधीश 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश जालना . 
जालना यांचा दिनांक १४/ ०९/ २०१८ व १५/०९ /२०१८ रोजीची ( ०२ ) 
दिवसांची अर्जीत रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

४६ 
कार्यालयीन आदेश 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय यांजकडून 
क्र ./ प्रशा/ ८७००/ २०१८:- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जालना हे वाचा: श्री.एस.बी.वाकळे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क.स्तर , जालना 
श्री.एन.आर.प्रधान , जिल्हा न्यायाधीश-३ व अप्पर सत्र न्यायाधीश जालना यांचा दिनांक १३/११/२०१८ १४/११/२०१८ पर्यंतची एकुण (०२) दिवसाची 
यांना दिनांक १४ /०९ / १८ व १५ / ०९ / १८ पर्यंतची ( ०२ ) दिवसाची अर्जित अर्जित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 
रजा, रजेच्या अगोदर दिनांक १३/० ९/ १८ व रजेच्या पुढे दिनांक १६/ ०९ / 

कार्यालयीन आदेश 
१८ व १७/ ०९/ १८ या शासकीय सुट्टयाच्या फायद्यासह व मुख्यालय क्र ./प्रशा/ १०२८० / २०१८ :- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , जालना हे 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 

श्री.एस.बी.वाकळे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क.स्तर , जालना यांना 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ च्या नियम ३९ ( २ ) दिनांक १३/११/२०१८ व १४/११/२०१८ पर्यंतची एकुण ( ०२ ) दिवसाची 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की श्री.एन.आर.प्रधान , हे सदरील अर्जित रजा दिनांक १२/११/२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासुन 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर त्या स्थानापन्न ते दिवाणी न्यायाधीश-३ ते दिनांक १५/११/२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत , मुख्यालय 
म्हणुन काम करीत राहिले असते . 

सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 
उपरोक्त अर्जीत रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.एन.आर.प्रधान , महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३९ ( २ ) 
जिल्हा न्यायाधीश -३ व अप्पर सत्र न्यायाधीश , जालना म्हणुन न्यायालयात 

अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते श्री.एस.बी.वाकळे , हे सदरील 
जालना म्हणुन जिल्हा न्यायालयात काम करतील . 

अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश 
अर्जदाराचे उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री.आर.एम.मिश्रा क.स्तर जालना म्हणुन काम करीत राहिले असते . 
जिल्हा न्यायाधीश-४ व अप्पर सत्र न्यायाधीश , जालना यांनी स्वतः चे उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.एस.बी.वाकळे , २ रे 
काम सांभाळुन अर्जदाराचे न्यायालयाचे कामकाज सांभाळले. 

सह दिवाणी न्यायाधीश क.स्तर , जालना म्हणुन काम करतील 
सदरील अर्जित रजेची नोंदी संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात आली उपरोक्त अर्जीत रजेच्या कालावधीत श्री.एस.बी.गणपा ३ रे सह , 
आहे. 

दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर , जालना यांनी स्वतः चे जालना यांनी स्वतः 
जालना , ११/ ० ९ / २०१८ 

चे काम सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचे कार्यभार सांभाळावा. 
निरज प्र . धोटे , सदरील अर्जित रजेची नोंदी संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत आली 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश जालना . 
जालना, १३/११/२०१८ 

निरज प्र . धोटे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जालना. 


. 


आहे . 


२२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी /मार्च २८-६, २०१९ : फाल्गुन ९-१५ , शके १९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


४७ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय यांजकडून 
वाचा: श्री.एम.एस.काजी , दिवाणी न्यायाधीश क.स्तर , परतुर यांचा 
दिनांक २६/११/२०१८ २८/११/२०१८ रोजीपर्यंतची एकुण (०३) दिवसाची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 
क्र ./ प्रशा/ १०६३५ / २०१८ :- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, जालना हे 
श्री.एम.एस.काजी, दिवाणी न्यायाधीश क.स्तर , परतुर यांना दिनांक २६ / 
११/२०१८ व २८/११/२०१८ पर्यंतची एकुण (०३ ) दिवसाची अर्जित 
फायद्यासह , दिनांक २३/११/२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासुन 
ते दिनांक २९ / ११/ २०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ च्या नियम ३९ ( २) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते श्री.एम.एस.काजी , हे सदरील अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश क.स्तर परतुर 
म्हणुन काम करीत राहिले असते . 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.एम.एस.काजी , दिवाणी 
न्यायाधीश क.स्तर , परतुर म्हणुन काम करतील . 

उपरोक्त अर्जीत रजेच्या कालावधीत श्रीमती एस.जे.निबाळकर , सह 
दिवाणी न्यायाधीश क.स्तर, परतुर यांनी स्वतः चे काम सांभाळुन अर्जदाराच्या 
न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळावा . 

सदरील अर्जित रजेची नोंदी संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात आली 
आहे . 
जालना, २३/११/२०१८ 

निरज प्र . धोटे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जालना . 


४८ 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय यांजकडून 
वाचा: श्री.एम.ए.एम जे.शेख, दिवाणी न्यायाधीश क.स्तर , घनसांवगी 
यांचा दिनांक २१/११/२०१८ ते २३/११/२०१८ पर्यंतची एकुण ( ०३ ) 
दिवसाची अर्जित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश. 

कार्यालयीन आदेश 
क्र ./प्रशा/ १०४७९ / २०१८ :- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , जालना हे 
श्री.एम.ए.एम. जे.शेख , दिवाणी न्यायाधीश क.स्तर , घनसावंगी यांची 
दिनांक २१/११/२०१८ व २३/११/२०१८ रोजीची एकुण ( ०३ ) दिवसाची 
अर्जित रजा रजेच्या मागे दिनांक २०/११/१८ व रजेच्या पुढे दिनांक 
२४/११/१८ व २५/११/१८ या शासकीय सुट्ट्यांचा फायदा, मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते श्री.एम.ए.एम जे.शेख , हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश क.स्तर 
घनसावंगी म्हणुन काम करीत राहिले असते . 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.एम.ए.एम जे.शेख ,दिवाणी 
न्यायाधीश क.स्तर , 

घनसावंगी 

म्हणुन काम करतील . 
अर्जदाराच्या उपरोक्त अर्जीत रजेच्या कालावधीत श्री एस.आर भरड 
दिवाणी न्यायाधीश क.स्तर , अंबड व 

नमुद अर्जित रजेला लागुन शासकीय 
सुट्टीयातील तातडीचे कामकाज श्री.एस.व्हि निमसे, सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क.स्तर , अंबड यांनी स्वतः चे काम सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा 
कार्यभार सांभाळावा. 

सदरील अर्जित रजेची नोंदी संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत आली 
आहे . 
जालना, १ ९ / ११/ २०१८ 

निरज प्र . धोटे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जालना. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD -431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNIROAD , MUMBAI- 400 004. EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ७-१३, २०१९ : माघ १८-२४ , शके १९ ४० 


१५१ 


